शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
औरंगाबाद या संस्थेतील सर्जिकल इमारतीची 
वायरिंग बदलणे (नवीन वायरिंग) करीता 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जीएचए-२०२२/प्र.क्र.१५७/प्रश्ञा-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार,नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०७ जुले, २०२२ 
वाचा: आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे क्रमांक : संवैशिवसं / 
शावैमवरुऔरंगाबाद/सर्णिकल इमावाय /१८३०/आय-प/२१, दिनांक १७.०२.२०२२ 


शासन निर्णय : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद या संस्थेतील सर्जिकल 
इमारतीत असलेल्या विविध कक्षात उपचारासाठी येणा-या रुग्णांना दाखल करुन घेण्यात येतात. 
सद्यस्थितीत असलेले सर्जिकल इमारतीचे बांधकाम व इलेक्ट्रीक वायरिंग जुनी असल्याने 
इलेक्ट्रीक दुरुस्त्या वारंवार कराव्या लागत आहेत. त्याकरीता सदर इमारतीची जुनी झालेली 
वायरिंग बदलणे व नवीन वायरिंग करणे आवश्‍यक आहे. सदर काम करण्यासाठी रुपये 
६,१७,५५,९५७/- (रुपये सहा कोटी, सतरा लक्ष, पंचावन्न हजार, नऊडो सत्तावन्न फक्त) इतक्या 
VEDAS खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कामाचे नांव अंदाजित रक्‍कम 


१. | Providing Renovation of Electrical Installation for Main Hospital ६,१७,५५,९५७ 
Building (Surgical) Building at GMCH Campus Aurangabad 


अटी व शार्ती :- 
१. सदर काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काची पुर्तता करण्यांत यावी. 


२. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधीत विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 


३. तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाहय बाबींच्या दराकरिता शासन परिपत्रक 
क्रमांक-२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


४. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 


५. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३ / प्र.क्र.१७७ 
/तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचए-२०२२/प्र.क्र.१५७/प्रशा-१ 


६. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे 
योग्य नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


७. इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


८. विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आव्यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


९. प्रस्तावित उपरोक्त काम ज्या इमारतीवर करण्यात येणार आहे ती इमारत सदर काम 
करण्यासाठी सुरक्षित व मजबूत आहे याबाबत सक्षम प्राधिका-याची मान्यता घेण्यात 
यावी. 


२. सदर कामासाठी खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर अनुदानातून निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात येईल. सदर निधीतून उपरोक्त बाबींसाठी येणारा खर्च भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एच-०८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन, 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) 43- मोठी बांधकामे 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग- 
२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिका-१९७८ भाग-१, उप विभाग-५ 
अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) नुसार 
प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७०७१२०६०५३२१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.07.07 13:07:24 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
३) महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचए-२०२२/प्र.क्र.१५७/प्रशा-१ 


४) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 

५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद 

६) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद. 
) 
) 
) 


0) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
९) निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


